पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.७७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ ऑक्टोबर, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/२१/८६८/२०२०, दि.२७/०२/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/३६/३१८६/२०२०, दि.२१/०८/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७७/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया । दर्जोन्नती 
क्रमांक ग ची एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी) 

2 . | प्रजिमा ८१ पासून लोणारवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते 92/00) । १२.०० | प्रमुख जिल्हा 
शिंगाडेवाडी बोरीबेल स्टेशन | मार्ग १७४ | 92.00 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१७६ 
रा.मा.१३३ मिळणारा रस्ता. 

२. । कुसेगाव रोटी पांढरेवाडी इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/५००) | १४.५०० | प्रमुख जिल्हा 
कुरकुंभ ते प्रजिमा ६७ला मार्ग १७१ ।११.५०० कि.मी. । कि.मी. | मार्ग-१७७ 
मिळणारा रस्ता. ग्रामीण | (0/5० ते 3/00) 

मार्ग ८० ३.०० कि.मी. 

३. | LAM. ६५ खडकी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/०० | 94.00 | प्रमुख जिल्हा 
लोणारवाडी ते प्रजिमा ८१ ते । मार्ग १७५ । १५.००कि.मी. । कि.मी. ।मार्ग-१७८ 
हिंगणीबेर्डी प्रजिमा ८० ला 
मिळणारा रस्ता. 

४. ।रा.म.क्र. ६५ यवत पिपळगाव | इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/२९) ।११.२९ । प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग १६२ ११.२९ कि.मी. । कि.मी. ।मार्ग-१७९ 

५. | प्रजिमा ११९ पासून कोरेगाव | इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) | १०.०० | प्रमुख जिल्हा 
भिवर मिसाळवाडी राहू रस्ता. | मार्ग १६१ १०.०० कि.मी. | कि.मी. । मार्ग-१८० 

६. ।रा.म.क्र.६५ फरगडेवस्ती इतर जिल्हा | (०/००ते १२/४४) ।१२.४४ । प्रमुखजिल्हा 
माळवाडी कुसेगाव हिंगणीगाडा | मार्ग १६७ — | 92.88 fer AT. कि.मी. | मार्ग-१८१ 
वासुंदे ते रा.मा.१२३ रस्ता. 

७. । प्रजिमा ८१ पासून चिचोळी | इतर जिल्हा | (०/००ते १४/२००) | १४.२०० | प्रमुख जिल्हा 
राजेगाव नायगाव रस्ता. मार्ग १७३ ।१४.२०० कि.मी. ।कि.मी. । मार्ग-१८२ 

८. | प्रजिमा ९० पडवी माळवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/०० | 40.00 | प्रमुख जिल्हा 
पाटस ते रा.म.६५ पर्यंतचा | मार्ग १७२ १०.०० कि.मी. ।कि.मी. | मार्ग-१८३ 
रस्ता. 

९. ।पाटस बिरोबावाडी गार | इतर जिल्हा | (०/००ते ८/०० ।१३.०० | WR जिल्हा 
नानविज रस्ता. मार्ग १७७ ८.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८४ 

ग्रामीण (०/००ते 4/00) 
मार्गररे ५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७७/नियोजन-२ 


qo. ।नविन गार ते बेटवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते १८/००) ।१८.०० | प्रमुख जिल्हा 
धनगरवस्ती रा.म.६५ ते रोटी । मार्ग १६६ १८.०० कि.मी. | feat. | मार्ग-१८५ 
रस्ता. 
११. ।दौड लिगाळी ते रा.मा.९ | इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/२००) | ११.२०० | प्रमुख जिल्हा 
पर्यंतचा रस्ता. मार्ग १६३ ११.२०० कि.मी. | कि.मी. । मार्ग-१८६ 
१२. | मेमाणवाडी पाटेठाण टाकळी । इतर जिल्हा | (०/०० ते ८/००) । 94.400 | प्रमुख जिल्हा 
ळेंडेवाडी पानवली रस्ता. मार्ग १६९ ८.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१८७ 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ७/५००) 
मार्ग १७६ ७.५०० कि.मी. 
१५७.१३ 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५७.१३ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४४५२.९-- 
१५७.१३) म्हणजेच ४६१०.८३ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१४९.१३ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२१३८.८६-१४९.१३) म्हणजेच १९८९.७३ कि.मी. 
इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०००९ .९६-८.००) म्हणजेच १०००१.१९६ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.गाक्षीवा950[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२०१०२६१३०३१७९४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
[| a S h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क d 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
V k p t | ¢€505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
| al a y a r a 0 a | Date: 2020.10.26 13:08:35 --05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७७/नियोजन-२ 


१०) 


जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


